सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ नुसार 
केलेल्या तालुका वर्गीकरणाचा अभ्यास 
करण्यासाठी समितीचे गठन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२२/प्र.क्र.६९/उ-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ एप्रिल, २०२२ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पीएसआय-२०१९/प्र.क्र.४६/उद्योग-८, 
दि.१६.०९.२०१९ 
२. उद्योग संचालनालय यांचे दि. 29.02.2022 रोजीचा पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव. 


प्रस्तावना :- 

सामुहिक प्रोत्साहन योजना - २०१९ ही योजना उद्योग विभागाचा शासन निर्णय दि. १६.०९.२०१९ 
अन्वये कार्यन्वित झाली आहे. सदर योजनेचा कार्य कालावधी दि. ०१.०४.२०१९ ते दि. ३१.०३.२०२४ 
असा असून साप्रोयो २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये तालुक्‍याचे वर्गीकरण हे Annexure | मध्ये नमूद 
केलेले आहे. सदर साप्रोयो २०१९ योजनेअंतर्गत पुणे जिल्हयातील तालुक्यांचे वर्गीकरण हे नगर विकास 
विभागाच्या दि. १०.०२.२०१६ रोजीच्या अधिसूचनेमधील PMR व Non PMR भागाच्या वर्गीकरणानुसार 
दर्शविण्यात आळे आहे. त्यामुळे PMR क्षेत्रात समाविष्ट तालुक्यांचे वर्गीकरण साप्रोयो २०१९ अंतर्गत 
अ” प्रवर्गात दर्शविण्यात आले असल्याने साप्रोयो २०१९ ची योजना राबविताना साप्रोयो २०१९ च्या 
शासन निर्णयातील नमूद तालुका वर्गीकरणानुसार सद्यस्थितीत प्रकरणांचा विचार करण्यात येत आहे. 
त्यामुळे सद्यस्थितीत सदर सर्वसाधारण उत्पादनांच्या क्षेत्रातील सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठया उद्योग 
घटकांना कोणत्याही प्रकारची सवलती / प्रोत्साहने अनुज्ञेय होत नाहीत. 

साप्रोयो २०१३ अंतर्गत ज्याप्रमाणे शासन निर्णय दि. २०.०१.२०१७ नुसार तालुका 
वर्गीकरणाबाबत Poe घेण्यात आला त्याप्रमाणेच साप्रोयो २०१९ ची योजना राबविताना तालुका 
वर्गीकरणाबाबत बदल होणे आवश्‍यक असल्याचा उद्योग संचाळनाळलयाचा संदर्भाधीन क्र. ६ अन्वये 
प्रस्ताव प्राप्त झाला असून सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुणे महानगर क्षेत्राच्या हद्दीत येणाऱ्या तालुक्यांचे 
सामुहिक प्रोत्सहन योजना २०१९ नुसार केलेल्या वर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी विकास आयुक्त 
(उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळी समितीचे गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

साप्रोयो २०१९ योजनेअंतर्गत काही जिल्हयातील तालुक्यांचे वर्गीकरण हे नगर विकास 
विभागाच्या दि. १०.०२.२०१६ रोजीच्या अधिसूचनेमधील PMR व Non PMR भागाच्या वर्गीकरणानुसार 
दर्शविण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत सदर सर्वसाधारण उत्पादनांच्या क्षेत्रातील सुक्ष्म, लघु, मध्यम व 
मोठया उद्योग घटकांना कोणत्याही प्रकारची सवलती / प्रोत्साहने अनुज्ञेय होत नाहीत. ही बाब विचारात 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२२/प्र.क्र.६ ९/उ-८ 


घेता साप्रोयो २०१९ ची योजना राबविताना तालुका वर्गीकरणाबाबत बदल होणे आवश्‍यक असल्याने 
विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे समितीचे गठन करण्यात येत आहे. 


विकास आयुक्‍त (गउद्यो) , उद्योग संचालनालय अध्यक्ष 

२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास | सदस्य 
महामंडळ 

३ सह सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सदस्य 
अतिरीक्त उद्योग संचाळक MA), उद्योग सदस्य 
संचालनालय 

षु. अवर सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहील. :- 
१. सामुहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत राज्यातील तालुक्यांचे वर्गीकरण निश्चीत करण्यासाठीचे 


2. 


सुधारित निकष विहीत करणे. 


. सदर समितीने सुधारित तालुका वर्गीकरणाबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनास १ महिन्यात 


सादर करावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१२१३०११६४०१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNITA AJAY Ech ceo non a OWS RY MO 


2.5.4.20=902bffd437652eee8f65932190c7 1d2bScd 17787 14d082db09d1994383, 
cce843, pseudonym=E6C9316729ASE70C9F57087FF6E3F53064EACF06, 


serialNumber=E3B30CCO2C8FF 1 BDF9FCDCD3B2536AFSC8ADFDOSESD409FAEO 
A032DDB4385717, cn=SUNITA AJAY HAZARI 
Date: 2022.04.12 13:04:21 +05'30' 


(सुनिता हजारी) 
अवर सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव , वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२२/प्र.क्र.६९/उ-८ 


९. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सचिव, (कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास), मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सचिव (मदत व पुर्नवसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. 

१५. महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगर पालिका (सवी 

१६. संचालक, नगररचना व मूल्यनिर्धारण, पुणे, 

१७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, मुंबई. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण), प्रकाशगड, वांद्रे ( पूर्व), 

मुंबई-४०० ०५१ 

१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण), प्रकाशगंगा, 
वांद्रे (Yd), मुंबई-४०० ०५१. 

२०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती (महानिर्मीती), Haris, वांद्रे ( पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१. 

२१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विकास अभिकरण, म्हाडा HARI कॉम्पलेक्स,२ 
रा मजला, त्रिदल नगरच्या समोर, ऐरवडा, पुणे ४११ ००६. 

२२. जिल्हाधिकारी (सवी 

२३. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. मा. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. महानिरीक्षक, नोंदणी व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे. 

२६. उप महानिरीक्षक, मुद्रांक शुल्क, मुंबई. 

२७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

२८. मा. सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

२९. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

३०. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

३१. उद्योग विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/कक्ष अधिकारी. 

३२. कक्ष अधिकारी (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३३. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३४. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३५. निवड नस्ती (उद्योग-८), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


ae 


छठ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


